प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
श्री.श्रीधर गालीपेल्ली, तहसिलदार 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.९५९/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.१०.२०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकोय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) भारत निवडणूक आयोगाचे Bh. ¥319/8/2/INST/ECI/FUNCT/MCC/20 2%, 
(७९ग-]), दि.३१.०७.२०२४ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१६,/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, 
दिनांक १६.२.२०१८ 


शासन आदेश:- 

भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. २ पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व महाराष्ट्र 
शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) वब ४(५) तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेबा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या 
नियम -४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शतींना अधीन राहून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
असलेले श्री.श्रीधर गालीपेल्ली, तहसिलदार यांची सक्षम प्राधिकारी-९, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई येथील रिक्‍त पदावर ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 
२. संबंधित अधिकारी यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 
तसेच संबंधित अधिकारी हे प्रतिनियुक्तीने देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर झाल्याच्या 


दिनांकाबाबत 6३.1९५०1॥०(७1191191951019.४०५.11 या ई-मेलवर/टपालाद्वारे त्वरित कळवावे. 


३. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने 
श्री.श्रीधर गालीपेल्ली, तहसिलदार यांच्या सेवा अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 

४. श्री.श्रीधर गालीपेल्ली, तहसिलदार यांनी पुढील सूचनांसाठी अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


झासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१५९/ई-३ 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४१००३१३३९३८१८१९ असा आहे. 
हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AJIT ५०0/॥ए॥७(॥ -:. 100 नाळ 


0a6455652c60ea76104dd537113a9ca67ab14a315b9 
fc36fc9be2915f8, harash 


postalCode=400032, st=M 
INumber=704CB545C50221B15CDE7CCB8854E694C765DFB3A0 
240E891 EBFB56EE79E3440, cn=AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


Date: 2024.10.03 13:26:18 +05'30' 


(अजित देशमुख) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
७ अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 


प्रत, 
« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« संबंधित जिल्हाधिकारी. 
७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
« संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
« संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
«७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचेमार्फत). 
७ सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


